कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन 
२०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या 
अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय 
उपायायोजना करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० जुले २०२१. 
पहा :- 9) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमाकं-संकीण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि. ०२.०६.२०१५. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमाकं-संकीण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि २३.०९.२०१५. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमाकं-संकीण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि १७.११.२०१५. 
४)वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.६४/विसू-१, दिनांक. १५.०१.२०१६ 
५) शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/२०१६/आ.पु.कक्ष दि.२५.०५.२०१७ 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दि.०४ मे,२०२०. 
७)वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दि.२४.०६.२०२१ 
प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भ क्र. १ ते ७ येथील शासन निर्णयान्वये पदभरतीवर विविध निर्बंध घालण्यात आले 
आहेत. शासकीय कार्यालयांतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत येणा-या पदांना सदर पदभरतीवरीळल 
निर्बंधामधून सूट देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यादृष्टीने खालीलप्रमाणे शासनाने निर्णय 
घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 
१. प्रशासकीय विभागांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील १०० टक्के रिक्‍त पदे भरता यावीत 
याकरीता वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ ते ७ येथील शासन निर्णयान्वये पदभरतीवर घातलेल्या निर्बंधांमधून 
खालील पदांना सुट देण्यात येत आहे. 


१. उच्च स्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिलेल्या सुधारीत आकृतीबंधातील पदे. 
२. उच्च स्तरीय सचिव समितीने नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता दिलेली पदे. 
३. उपसमितीने सध्या मंजूर पदामधीलळ पदभरती करण्यास मान्यता दिलेली रिक्‍त पदे. 
२. त्यानुसार सदर पदांबाबत बिंदुनामावळी तयार करुन व उचित मान्यता घेऊन 30, सप्टेंबर २०२१ पर्यंत 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र पाठविण्याची कार्यवाही प्रशासकीय विभागांनी पूर्ण करावी. तसेच 
मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय सचिव समितीने प्रशासकीय विभागांनी याबाबतच्या 
केलेल्या कार्यवाहीचा वेळोवळी आढावा घ्यावा. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संकेतांक २०२१०७३०१७५८४९७००५ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vasant Krishna Patil 


(व.कू.पाटील) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद /विधानसभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. सर्व सन्माननीय विधानसभा /विधान परिषद व संसद सदस्य. 

५. सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक. 

६. मंत्रालयीन सर्व विभाग. 

७. मंत्रालयाच्या सर्व विभागाखालील विभाग प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख. 

८. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने. 

९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. 

qo, प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 

११. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१२. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१३. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

१४. आयुक्‍त,राज्य माहिती आयोग (सवी 

१५. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 

१६. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद. 

१७. राज्य महिला आयोग, वरळी, मुंबई. 

१८. सर्व विभागीय आयुक्त. 

१९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. 

२१. महासंचालक, यशदा, राज भवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 

२२. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

२३. महालेखापाल-१( लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र, मुंबई. 

२४. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

२५. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 

२६. सिनियर रिसर्च ऑफिसर, पे रिसर्च युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
(व्यय विभाग), खोली क्र.२६१, नॉर्थ ate, नवी दिल्ली. 

२७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

२८. संचालक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

२९.सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 

३०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३२. जिल्हा लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा. 

३३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

३४. सर्व लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद. 

३५. मुख्य अधिकारी, सर्व नगरपालिका. 


पृष्ठ 3 पकी ? 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ 


AN 
mM 


०८ xk 
mM ८ 


५७. 
५८. 
दुर. 


. कार्यकारी अधिकारी, कॅन्टोनमेंट बोर्ड, खडकी/देहू रोड/देवळाळी/अहमदनगर. 
. कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जिल्हा अहमदनगर. 

. कुलसचिव, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

. कुलसचिव, कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी. 

. कुलसचिव, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

. कुलसचिव. पुणे विद्यापीठ, पुणे. 

. कुलसचिव, नागपूर विद्यापीठ, नागपूर. 

. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 

. कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. 

. कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. 

. कुलसचिव, अमरावती विद्यापीठ, अमरावती. 

. कुलसचिव, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई. 

. कुलसचिव, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव. 

. कुलसचिव, महाराष्ट्र प्नु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 

. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड. 

. बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई. 

. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक क्र.१, नरिमन पॉईंट, मुंबई. 
. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ राजभवन, मुंबई. 

. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, 


ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी मुंबई १३. 


., इंडियन नॅशनल काँग्रेस,महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन,दादर, 


मुंबई २५. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई. 
शिवसेना, शिवसेना भवन, दादर, मुंबई. 

निवड नस्ती, वित्त विभाग- अर्थ-३. 


7S 3 पेकी 3 


